जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या गट 
विमा योजनेच्या बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे 
परिगणितीय तक्ते - सन २०२२. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२२/प्र.क्र.२००/आस्था-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२३. 


वाचा : 
१ शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.विमा-१०९०/प्र.२८०/१८, दिनांक ०१ सप्टेंबर 
१९९०. 
२) शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्र.गवियो-२०१९/प्र.क्र.४३/आस्था-५, दिनांक १९ मार्च २०२०. 
३) ames निर्णय ग्राम विकास विभाग क्र.गवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/आस्था-५, दिनांक १५ एप्रिल २०२१. 
४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.गवियो-२०२२/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२. 


शासन निर्णय : 

संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी, २०२१ ते ३१ डिसेंबर, २०२१ या वर्षात 
गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना देय होणाऱ्या बचत निधीचे लाभ 
प्रदान करण्याचे तक्ते निर्गमित करण्यात आले होते. 
२. संदर्भाधीन अनुक्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा 
योजना-१९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत गट विमा 
योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना मिळणाऱ्या बचत निधीच्या 
लाभाचे परिगणितीय तक्ते निर्गमित केलेले आहेत. त्यास अनुसरुन सन २०२२ या वर्षात सदस्यत्व संपुष्टात 
येणाऱ्या / आलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱयांना मिळणाऱ्या बचत निधीच्या लाभाचे परिगणितीय तक्ते निर्गमित 
करणे आवऱ्यक आहे. त्यानुसार यासोबत जोडलेल्या परिगणितीय TATA २०२२ या वर्षात गट विमा 
योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या/आलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना या परिगणितीय तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे, प्रति युनिटकरीता बचत निधीचे संचित रकमेचे लाभ प्रदान करण्यात यावेत 
३. सर्वजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक १ जानेवारी, २०२२ ते ३१ डिसेंबर, २०२२ 
या कालावधीत राजीनामा/सेवानिवृत्त/सेवेत असताना मृत्यू पावल्याने व इतर अन्य काही कारणाने ज्या जिल्हा 
परिषद कर्मचाऱ्यांचे गट विमा योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येईल त्या कर्मचाऱ्यांना/ त्यांच्या वारसांना या 
सोबतच्या परिगणितीय तक्त्यानुसार देय होणारी बचत निधीची रक्‍कम देण्याबाबत आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करण्यात यावी 
४. शासन पुढे असेही आदेश देत आहे की, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या गट विमा 
योजनेतील तरतुदीनुसार बचत निधीमधील रकमेवर दिनांक १ जानेवारी, २०२२ पासून दरसाल दरशेकडा ७.१ 
टक्के दराने (तिमाही चक्रवाढ होणारे) व्याज आकारण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद कर्मचारी गट विमा योजना- 


शासन निर्णय क्रमांक: गवियो-२०२२/प्र.क्र.२००/आस्था-१० 


१९९० च्या विमा निधीमधीळ संचित रक्‍कमांवर दरसाल दर शेकडा ४ टक्के या दरात कोणताही बदल झाला 
नसल्याने याच दराने विमा निधीमधील संचित रकमांवर व्याजाची आकारणी करण्यात यावी 
ष्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या २४८ व्या 
परंतुकानुसार तसेच शासनाला समर्थन करणाऱ्या अन्य अधिकाराचा वापर करुन सोबतचा परिगणितीय तक्ता 
सहायक संचालक (गवियो), Sa ag कोषागारे, मुंबई यांचे चे पत्र क्र.गवियो/२०२२/ 
जि.प.क.ग.वि.यो./परिगणितीय तक्‍ते/सन२०२२/२५/१२३१, दिनांक १४ मार्च २०२२ अन्वये उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या परिगणनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१३११२४८०४६७२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suresh Devram 
S (1 re S h Ambekar 
DN: cn=Suresh Devram Ambekar, 
D o=Rural Development 
ev fa mM Department, ou=Astha10, 


email=suresh.ambekar@nic.in, 


A mM b e ka r ce 2023.01.31 16:14:17 +05'30' 


सु. दे. आंबेकर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर ( दोन प्रतीत), 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर ( दोन प्रतीत), 
३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 
४. विभागीय आयुक्त (सवी, 
५. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्व), 
६. जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व), 
७. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (सर्व ), 
८. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती, 
९, संचालक, लेखा व कोषागारे कार्यालय, मुंबई, 
१०.संचालक (विमा), विमा संचालनालय, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, बांद्रा ( पूर्व ), मुंबई-४०० ०५१, 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व ), 
१२.वित्त विभाग (व्यय १५) व (शासकीय हमी), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१३.कक्ष अधिकारी/अवर सचिव, कार्यासन आस्था-७, आस्था-८, आस्था-९, आस्था-१०, 
आस्था-११, आस्था-१२, वित्त-१, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-१०, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२२/प्र.क्र.२००/आस्था-१० 


मृत्यू, सेवानिवृत्ती, सेवा समाप्ती इत्यादी कारणामुळे योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणाऱ्या महिन्याच्या अखेरीपर्यंतच्या प्रत्येक महिन्याला रु. ६०/- प्रमाणे अंशादान करणाऱ्या 
सदस्याच्या बचत खात्यामध्ये संचित होणारी बचत निधीची व्याजासह देय होणारी एकूण रक्‍कम दर्शविणारा तक्‍ता.. 


सन २०२२ यावर्षी सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास देय होणारी रक्‍कम. 


बचतनिधीचा सदस्य सदस्यत्व संपुष्टात येण्याचा महिना 

होण्याचा दिनांक ' जानेवारी । फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट ' सप्टेंबर ' ऑक्टोबर ' नोव्हेंबर डिसेंबर 
१ ऑक्टोबर, १९९० | ३२०५५ ३२२८६ ३२५१८ 32049 ३२९८६ 33222 ३३४५९ ३३६९८ ३३९२३८ ३४१८० ३४४२३ ३४६६७ 
१ जानेवारी, १९९१ | ३१४६२ ३१६८९ ३१९१८ ३२१४८ ३२३७९ ३२६११ ३२८४५ ३३०८० ३३३१७ ३३५५५ ३३७९४ ३४०३५ 
१ जानेवारी, 9882 | २९०२० २९२३३ २९४४७ २९६६२ २९८७८ ३००९६ ३०३१५ 30434 ३०७५७ ३०९८० ३१२०४ ३१४३० 
१ जानेवारी, १९९३ | २७२९९ २७५०१ २७७०५ २७९१० २८११६ २८३२३ २८५३२ २८७४२ २८९५३ २९१६५ २९३७९ २९५९४ 
१ जानेवारी, १९९४ । २५५५७ २५७४९ २५९४३ २६१३७ २६३३२३ २६५३० २६७२८ २६९२७ २७१२८ २७३२९ २७५३२ २७७३६ 
१ जानेवारी, १९९५ | २४०११ २४१९४ २४३७८ २४५६३ २४७५० २४९३८ २५१२६ २५३१६ २५५०७ २५६९९ २५८९२ २६०८६ 
१ जानेवारी, १९२९६ | २२६३६ २२८११ २२९८७ २३१६५ २३३४३ २३५२२ २३७०३ २३८८४ २४०६६ २४२५० २४४३५ २४६२० 
१ जानेवारी, १९९७ | २१४१३ २१५८१ २१७५० २१९२० २२०९१ २२२६३ २२४३६ २२६१० २२७८५ २२९६१ २३१३८ २३३१६ 
१ जानेवारी, १९९८ । २०३२८ २०४९० २०६५३ २०८१६ २०९८० २११४६ २१३१२ २१४८० २१६४८ २१८१७ । २१९८८ २२१५९ 
१ जानेवारी, १९९९ १९३६५ १९५२१ १९६७८ १९८३५ १९९९४ २०१५४ २०३१४ २०४७६ २०६३८ २०८०२ २०९६६ २११३१ 
१ जानेवारी, २००० | १८५०९ । १८६६० । १८८१२ । १८९६५ । १९११८ । १९२७३ । १९४२८ । १९५८४ । १९७४१ । १९८९९ । २००५९ । २०२१९ 
१ जानेवारी, २००१ | १७७४८ १७८९४ १८०४२ १८१९० १८३३९ १८४८९ १८६३९ १८७९१ १८९४३ १९०९७ १९२५१ १९४०६ 
१ जानेवारी, २००२ | १७०६७ १७२१० १७३५३ १७४९७ १७६४२ १७७८८ १७९३४ १८०८२ १८२३० १८३७९ १८५३० १८६८१ 
१ जानेवारी, २००३ । १६४५४ १६५९३ १६७३३ १६८७३ १७०१४ १७१५६ १७२९९ १७४४३ १७५८८ १७७३३ १७८७९ १८०२७ 
१ जानेवारी, २००४ | १५३३२ १५४६५ १८५९८ १५७३१ १५८६६ १६००१ १६१३७ १६२७४ १६४१२ १६५५० १६६९० १६८३० 
१ जानेवारी, २००५ । १४२९८ १४४२४ १४५५१ १४६७९ १४८०७ १४९३६ १५०६६ १५१९७ १५३२८ १५४६० १५५९३ १५७२७ 
१ जानेवारी, २००६ १३३४५ १३४६५ १३५८७ १३७०८ १३८३१ १३९५४ १४०७८ १४२०३ १४३२९ १४४५५ १४५८२ १४७१० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२२/प्र.क्र.२००/आस्था-१० 


बचतनिधीचा सदस्य सदस्यत्व संपुष्टात येण्याचा महिना 
होण्याचा दिनांक = जानेवारी ' फेब्रुवारी | मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट । सप्टेंबर ' ऑक्टोबर । नोव्हेंबर डिसेंबर 
१ जानेवारी, २००७ | १२४६६ १२५८१ १२६९७ । १२८१४ । १२९३१ १३०४९ । १३१६८ । १३२८७ | १३४०७ | १३५२८ | १३६५० १३७७२ 
१ जानेवारी, २००८ | ११६५२ ११७६३ ११८७४ | ११९८६ । १२०९८ १२२११ १२३२५ । १२४४० १२५५५ । १२६७१ १२७८७ । १२९०४ 
१ जानेवारी, २००९ । १०९०० ११००७ । ११११३ ११२२१ ११३२९ ११४३७ । ११५४७ । ११६५७ । ११७६७ । ११८७८ । ११९९० १२१०३ 
१ जानेवारी, २०१० १०२०६ १०३०८ १०४११ १०५१४ १०६१८ १०७२२ १०८२७ १०९३३ ११०३९ १११४६ ११२५४ ११३६२ 
१ जानेवारी, २०११ | ८९२३ ९०१८ Ae ९२०८ ९३०५ ९४०१ ९४९९ ९५९६ ९६९५ ९७९४ । ९८९४ ९९९४ 
१ जानेवारी, २०१२ । ७७३८ ७८२६ ७९१४ ८००२ ८०९१ ८१८१ ८२७१ ८३६२ ८४५३ ८५४५ ८६३७ ८७३० 
१ जानेवारी,२०१३ | ६६४७ ६७२८ ६८०९ ६८९१ ६९७४ ७०५७ ७१४० ७२२४ ७३०९ ७३९४ ७४७९ ७५६५ 
१ जानेवारी, २०१४ ५६४५ ५७२० ५७९६ ५८७२ ५९४९ ६०२६ ६१०३ ६१८१ ६२५९ ६३३८ ६४१७ ६४९७ 
१ जानेवारी, २०१५ | ४७२७ ४७९७ ४८६७ ४९३७ ५००८ ५०८० ५१५२ ५२२४ ५२९७ ५३७० ५४४४ ५५१८ 
१ जानेवारी, २०१६ | ३८८४ ३९४९ ४०१४ ४०८० ४१४६ ४२१२ ४२७९ ४३४६ ४४१४ ४४८२ ४५५० ४६१९ 
१ जानेवारी, २०१७ | ३१११ ३१७१ ३२३२ ३२९३ ३३५४ ३४१६ ३४७८ ३५४१ ३६०३ ३६६७ ३७३० ३७९४ 
१ जानेवारी, २०१८ | २३९९ २४५५ २५११ २५६८ २६२५ २६८३ २७४१ २७९९ २८५७ २९१६ २९७५ ३०३५ 
१ जानेवारी, २०१९ | १७४० १७९२ १८४४ १८९७ १९५० २००४ २०५८ २११२ २१६६ २२२१ २२७६ २३३१ 
१ जानेवारी, . 2020) ११३० ११७८ १२२७ १२७६ १३२६ १३७६ १४२६ १४७६ १५२७ १५७८ १६२९ १६८१ 
१ जानेवारी, २०२१ ५६६ ६११ ६५७ ७०२ ७४९ ७९५ ८४२ ८८९ ९३६ ९८३ १०३१ १०७९ 
१ जानेवारी, २०२२ BR ८४ १२७ १६९ २१२ २५६ २९९ ३४३ ३८७ ४३१ ४७६ ५२१ 


RREKREKKKKRKKE 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


